महाराष्ट्र पोलीस दलातील सहायक पोलीस आयुक्‍त 
या गट-अ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची आयुक्‍तालयांतर्गत 
बदली करण्याचे अधिकार पोलीस आयुक्‍त यांना 
प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहे विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : रापोसे-३३०६/प्र.क्र.६१५/पोल-१अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, दिनांक : ३० एप्रिल, २००७. 


वाचा : महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 


शासन निर्णय :- महाराष्ट्र पोलीस दलातील सहायक पोलीस आयुक्‍त गट-अ या पदाची वेतनश्रेणी 
रुपये ८,०००-२७५-१३,५००/- अशी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे 
विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील 
कलम ६ मधील तरतुदीनुसार सहायक पोलीस आयुक्‍त, गट-अ या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या 
करण्यास गृह विभागाच्या सचिवांशी विचारविनिमय करुन गृह विभागाचे प्रभारी मंत्री म्हणून मा. 


उपमुख्यमंत्री (गृह) हे सक्षम प्राधिकारी आहेत. 


२. उपरोक्‍त अधिनियमातील कलम ६ मधील परंतुक (दोन) नुसार बदली करणाऱ्या सक्षम 
प्राधिकाऱ्याला सर्वसाधारण किंवा. विशेष आदेशाद्वारे या कलमाखालील त्यांचे अधिकार त्यांच्या 
कोणत्याही दुय्यम प्राधिकाऱ्याकडे सोपविता येतील अशी तरतूद आहे. त्यास अनुसरुन सहायक 
पोलीस आयुक्‍त, गट-अ या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम ४ (१) व ४ (२) 


मधील तरतुदीप्रमाणे आयुकतालयांतर्गत बदल्या करण्याचे अधिकार सर्व पोलीस आयुक्त यांना प्रदान तरतदीप्रमाणे 


गट-अ या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम ४ (१) व ४ (२ 


ich बदल्या करण्याचे अधिकार सर्व पोलीस यांना प्रदान 


करण्यास मान्य प्रदान करण्यात येत आहे. या अधिनियगातील नियम क्र.४ (४) (दोन) आणि ४(५) 


मधील तरतुदीप्रमाणे बदल्याचे अधिकार सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे राहतील. 


३. सदर आदेश, महाराष्ट्र शासकीय कर्गचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 
कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ६ मधील परंतुक 
(दोन) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारात निर्गगित करण्यात येत आहेत. 


१):॥२(०1.-1820(0)7(1२७'२७15.0)6 21.4 2007 $ 


g. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला 


असून, त्याचा संगणक सांकेतांक २००७०४३०१८०१५५००१ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने, 


क 
शी tie 


( सु. ज. महाजन ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन गृह विभाग- 


प्रति, 
मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, 
मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महासंचालक, aA करप्शन ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
आयुक्‍त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गून्हा अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, पोलीस बिनतारी संदेश विभाग, महाराष्ट्र्‌ राज्य, पुणे. 
अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्‍क संरक्षण विभाग, मुंबई. 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सर्व परिक्षेत्रीय विशेष पोलीस महानिरीक्षक 
सर्व पोलीस आयुक्‍त 
सर्व पोलीस अधिक्षक, 
गृह विभाग, कार्यासन पोल-५ब, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती - पोल-१अ, 


Ue 


\DAPOL-1 A\2007\GRACR 615.06 21.4.2007 6 


